महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.१९/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील 
१७,००४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०१७ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ प्र.क्र.१३२/पोळल-३, दि.१७.१०.२०१६. 


२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका / ११/ १७, 


दि.१०.०१.२०१७. 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०२.२०१७. 


शासन नर्णय निर्णय :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील खालील १७,००४ अस्थायी 


पदांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथे नमूद दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन 


निर्णयान्वये दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 


होती. 

अ. पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 

क्र. शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

१ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ- २,५६८ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ 
३११०/ प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून प्र.क्र.१३२/पोलळ-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०११, २५ जुलै २०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ २०१६ 

२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- २९ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ 
३१०६/ प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट प्र.क्र.१३२/पोलळ-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२००६ २०१६ 

३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अओपीओ- ३,३५६ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ 
३१०९/ ८३६/ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ प्र.क्र.१३२/पोलळ-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
डिसेंबर २००९ २०१६ 

४ । सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित ९,५५१ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ 
केलेले पदनिर्मितीचे ८० आदेश, दिनांक २७ प्र.क्र.१३२/पोल-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
एप्रिळ १९६४ ते ३० जानेवारी २०१० २०१६ 

५ । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ- १,५०० | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/ 


३१११/ प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ 
मार्च २०१४ 


प्र.क्र.१३२/पोलळ-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१६ 


१७,००४ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.१९/पोल-३ 


२. आता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,००४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च २०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 


खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केळी आहेत, त्याचे पालन 


करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 


आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 


आव्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


४ कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक 30 एप्रिल, २०१७ पर्यंत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय 


समितीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील दिनांक १० 


फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. आकृतीबंध निश्चित करावयाची 


कार्यवाही उशिरात उशिरा दिनांक 3० एप्रिल २०१७ पर्यंत पुर्ण करावयाची आहे. ही बाब विचारात 


घेता दिनांक ३० एप्रिळ २०१७ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, 
उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी 
संबंधित कार्यालयाची राहिल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११७/प्र.क्र.१९/पोल-३ 


५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोळ-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 


माहितीसह मुदतवाढीचा तवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, 


(०२)-डाहर पोलीस (०२) (०१)-आस्थापना (२०५५००९७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


आणि तो सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक १० 


फेब्रुवारी २०१७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३०४१३०३५२३६२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dhiraj K 1.0 न 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7 


cc55853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K 
h a Nn g Abhang 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 

प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) निवासी cer अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


